केंद्र शासन पुरस्कृत आधुनिक वनवणवा व नियंत्रण 
व्यवस्थापन (एकात्मिक वनसंरक्षण योजना) सन 
२०२०-२१ मधील पुनर्विधिग्राहय (Revalidate) निधी सन 
२०२१-२०२२ मध्ये खर्च करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणालीवर (BDS) उपलब्ध करुन देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र.टिआरएस-०९/२०२०/प्र.क्र.१०१/फ-६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- ३० डिसेंबर, २०२१ 


वाचा :- १ केंद्र शासन, पर्यावरण व वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.३-२३/ 
२००७-एफपीडी (पीटी. २) दिनांक २९.६.२०२१ 
२) उपवनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्या 
कार्यालयाचे पत्र क्र.कक्ष-१/सी/यो/11116/प्र.क्र.१७/३४/२०२०-२१ दि. २२.७.२०२१ 


शासन निर्णय :- 

केंद्र पुरस्कृत योजना आधुनिक वनवणवा व नियंत्रण व्यवस्थापन (एकात्मिक वनसंरक्षण योजना), या 
योजनेंतर्गत सन २०२०-२१ मधील निधी सन २०२१-२२ मध्ये खर्च करण्याकरीता संदर्भ क्र.१ अन्वये 
पुनर्विधिग्राहय (Revalidate) करण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये सर्वसाधारण घटकांतर्गत रु.२६२.१२ लक्ष इतका 
निधी प्राप्त झाला आहे. त्यानुषंगाने सर्वसाधारण घटकातंर्गत केंद्र हिस्सा रु.२६२.१२ लक्ष व राज्य हिस्सा 
रु.१७४.७५ लक्ष असा एकूण रु.४३६.८४ लक्ष इतका निधी खालील लेखाशिर्षामध्ये वितरीत करण्याची मंजूरी 
वित्त विभागाने प्रदान केली आहे. 

केंद्र शासन पुरस्कृत आधुनिक वनवणवा नियंत्रण व व्यवस्थापन या योजनेतंर्गत पुनर्विधिग्राहय निधीस 
खालीलप्रमाणे मंजूरी देण्यात येत आहे :- 


योजनेचे | विवरण | लेखाशिर्ष । केंद्र शासनाने | या शासन निर्णयान्वये उद्दिष्ट एकूण 
नाव पुनर्विधिग्राहय । rs निहाय मान्यता देण्यात 
केलेला निधी येत असलेली रक्‍कम 
०२ २१ 
मजूरी | साहित्य पुरवठा 
आधुनिक ।केद्र हिस्सा | (२४०६ २६२.१२ २२२.८०२ ३९.३१८ २६२.१२ 
वनवणवा । (६०%) २०४३) 
नियंत्रण व | राज्य हिस्सा | (२४०६ १७४.७५ १४८.५३८ २६.२१२ १७४.७५ 
व्यवस्थापन । (४०%) २३७५) 
एकूण ३७१.३४ ६५.५३ ४३६.८७ 


वरीलप्रमाणे नमूद केलेले केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा असे एकूण रु.४३६.८४ लक्ष इतका निधी 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 
२. सदर झासन निर्णयान्वये अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संरक्षण), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी 
मान्यतेसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावातील कार्यबाबीवर खर्च करण्यास खालील अटीच्या अधीन राहून 
शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे :- 
अ) मान्यता दिलेल्या खर्चाच्या तपशीलवार बाबी केंद्र शासनाने उपरोक्त संदर्भीय पत्रांमध्ये नमूद केल्या 
आहेत. सदर कामांना सक्षम प्राधिकाऱ्याची प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता असल्याखेरीज रक्‍कम खर्ची 
टाकण्यात येऊ नये. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएस-०९/२०२०/प्र.क्र.१०१/फ-६ 


आ) वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेस विहीत केलेल्या मर्यादेत, प्रचलित 
नियमांच्या अधीन राहून व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच केंद्र 
शासनाने प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने खर्च करण्यात यावा. 

इ) प्रस्तावित असलेल्या मोठया बांधकामासाठी शासनाने दिलेल्या सूचना आणि विहीत केलेली कार्यपद्धती 
अनुसरण्याची संबंधीत नियंत्रक/अंमलबजावणी अधिकारी यांची जबाबदारी राहील. 

3) वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे व दिनांक २.४.२०१८ च्या परिपत्रकाचे 
काटेकोर पालन करावे. 

३. सदर निधी मागणी क्र.सी-७ अंतर्गत २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन १०२ (११) सामाजिक व क्षेत्र 

वनीकरण पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना केंद्र पुरस्कृत योजना (११) (१७) आधुनिक वनवणवा नियंत्रण व 

व्यवस्थापन (२४०६ २०४३) व २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन १०२ (११) सामाजिक व क्षेत्र वनीकरण पंचवार्षिक 

योजनांतर्गत योजना केंद्र पुरस्कृत योजना (११) (१८) आधुनिक वनवणवा नियंत्रण व व्यवस्थापन (२४०६-२३७५) 

च्या सन २०२१-२०२२ मध्ये अर्थसंकल्पित वितरण प्रणालीद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून खर्च करण्यात 

यावा. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दिनांक 
१४.१०.२०२१ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२३०१६१८५४८०१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

GAJENDRA कच ती 


FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=08895 1d0088e627aa56c9ab088add 1677b8ac27d637c 


PRAKASH NARWANE Fztsoszsorscaceescoccwenona ptavssenanwane 
Date: 2021.12.30 16:19:24 +05'30' 


(गजेंद्र नरवणे) 
उप सचिव (वने) महसूल व वन विभाग 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वनविकास महामंडळ, नागपूर 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संरक्षण), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक/वन्यजीव) सर्व, 

मुख्य वनसंरक्षक, माहिती व तंत्रज्ञान व प्रसिध्दी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांचे कार्यालय 

) वनसंरक्षक (वन्यजीव), सर्व 

८) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

) महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

१०) कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग, अर्थ-६, व्यय-१०, अर्थोपाय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
११) ब-१/फ-२/फ-५ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

१२) फ-६ कार्यासन (निवड नस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


